मुंबई विद्यापीठाच्या निकालाच्या On Screen Making 
System (OSM) च्या सखोळ चौकशी करिता गठीत 
केलेल्या समितीस अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: समिती-२०१७/प्र.क्र.५५३/२०१७/विशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ एप्रिल, २०१८ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र.समिती-२०१७/प्र.क्र.५५३/२०१७/विशि-३, 
दि.१२ डिसेंबर, २०१७ 
२. समक्रमांकाचे दि. ६ फेब्रुवरी, २०१८ चे शासन पत्र. 
शासन निर्णय :- 


मुंबई विद्यापीठाच्या शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील पहिल्या सत्रामधील परीक्षांचे निकाल लागण्यास झालेल्या 
विलंबाच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन मुंबई विद्यापीठाच्या निकालाच्या On-Screen Marking System (OSM) 
ची सखोल चौकशी करण्याकरिता संदर्भाधिन दि.१२ डिसेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयाव्दारे प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान, 
मंत्रालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीस शासनास अहवाल सादर 
करण्यासाठी दि.३१ मे, २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
2. सदर शासन परिपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०४२११६५७४९४१०८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


७ Digitally signed by Sanjay A. Dharurkar 
S a n a A DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher and 
. Technical Education Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=637 145fd393d6d5c7 13e94e6da7bc6bee2301144 
D h a [| U [| ka [| 8b7fc64d138630b9c76ae7a2, cn=Sanjay A. Dharurkar 
Date: 2018.04.21 17:00:08 +05'30' 
(संजय औ. धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई 

५. डॉ. धिरेन पटेल, संचालक, व्ही. जे.टी. आय., मुंबई 

६. डॉ. दिपक फाटक, आय.आय. टी., पवई, मुंबई 
. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. संचालक, परिक्षा व मूल्यमापन मंडळ, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

९. मा. मंत्री (उच्च व तंत्रशिक्षण) aid fears कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

१०. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्रशिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

११. मा. अप्पर मुख्य सचिव (उच्च व तंत्रशिक्षण) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

१२. सह सचिव (विशी) यांचे स्वीय सहाय्यक, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मुंबई 

१३. निवड नस्ती - कार्यासन विशि-३ 


